मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजन समितीवर विशेष 
निमंत्रितांची नियुक्‍ती करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डिएपी-२०१८/प्र.क्र.५४ /का.१४८१-अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ११ मे, २०१८ 


पहा:- १) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) १९९८, 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम२००० 
३) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती मुंबई उपनगर यांचे पत्र क्र.जिनिस/ 
का.०५/जिवायो/प्र.क्र.१०७/७३ दि.१३/०४/२०१८ 


शासन निर्णय :- 

“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक ३०/२०००” 
मधील कलम ३ चा पोटकलम (३) (चार) (फ) येथिल तरतूदीनुसार सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये 
दर्शविलेल्या, जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेल्या व सामान्यपणे जिल्हा नियोजन समितीच्या क्षेत्रातील 
निवासी असलेल्या १४ व्यक्तिची “विशेष निमंत्रित” म्हणून मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन 
समितीवर नियुक्‍ती करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, मुंबई उपनगर यांनी उपरोक्‍त आदेशा 
सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 

३. जिल्हा नियोजन समितीवर वरील नमूद विशेष निमंत्रित यांच्या करण्यात आलेल्या नियुक्त्या 
पुढील आदेशा होईपर्यंत किंवा शासनाकडून सदर नियुक्त्या रद्द होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल, 
तोपर्यंत अबाधित राहतील. 


Ge हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०५१११२३८४६०११६ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने | 
Asmita Prakash 
Gawade 


(अ.प्र.गावडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०१८/प्र.क्र.५४ /का.१४८१-अ 


. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 


३. मा. मंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 


९ 


. मा. राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 

. मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, मुंबई उपनगर यांचे खाजगी सचिव 
. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग 

. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती,मुंबई उपनगर 


उपआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, कोकण भवन, नवी मुंबई 


१०.जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय मुंबई उपनगर 
११.महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

१२.अधिदान लेखा अधिकारी मुंबई उपनगर 

१३.निवडनस्ती, का-१४८१ अ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०१८/प्र.क्र.५४ /का.१४८१-अ 


शासन निर्णय, क्रमांक:डिएपी-२०१८/प्र.क्र.५४ /का-१४८१ अ, 
दिनांक : ११ मे, २०१८ सोबतचे 


विवरणपत्र-अ 
अ.क्र विशेष निमंत्रितांचे नाव पत्ता 
Lo 9 श्री.सुहास राजाराम आडिवरेकर | १७,शिवकृपा,दौलतनगर को.ऑ.सो. श्रीराम 
मंदीर रोड,खेरवाडी, बांद्रा (पुर्वी मुंबई-५१ 
2. श्री.विनायक मंजूनाथ कामथ बी-१,सहयाद्री,३९, नाथ पै नगर, विद्याभवन स्कूल 
रोड, घाटकोपर(पु्वीमुंबई- ७७ 
३. श्री.विठ्ठल अंबाजी खरटमोल बी-२/१०२,श्री सरस्वती हौ.सो.,एन.जी.आचार्य 
मार्ग,चेंबूर, मुंबई- ७१ 
४ श्री.श्रीकांत राम आधार पांडे सी-६०१, सनलाईट हाइटस, दहिसर पोलीस 
स्टेशनच्या समोर, एस.व्ही.रोड, दहिसर(पु्वी, मुंबई -६८ 
4 श्री.रमेश चंद्रशेखर मेळकुंदे 3/403, बाबा विहार, मदर डेरी रोड, नेहरू नगर, कुर्ला, 
मुंबई- २४ 
६ श्री.बाळकृष्ण शांकर राणे ए/१६०१/०२, एकता भुमी ३ को.ऑ. हौ.सो.लि., 
दत्तपाडा रोड, बोरीवली (पुवी मुंबई-६६ 
9 श्री. अमरजीत सूर्यप्रसाद मिश्रा । ३-५, संपदा सोसायटी, तेली गल्ली, हॉटेल विहार पंजाब 
जवळ, अंधेरी पूर्व, मुंबई-६९ 
८ श्री.प्रकाश पा बोबडी INSP बिल्डींग, विसावा रोड, खार (प. मुंबई- ५२ 
९ श्री. रहेबर सिराज खान ८३,ई, बाजार रोड, फातिमा मंजिल (karai 8१9., १ 
ला मजला बांद्रा (प.) मुंबई-५० 
॥ ० श्री. कृष्णा धोंडू पारकर डी-७०, साई प्रसाद हौ.सो. सांताक्रुझ (प), मुंबई ५५ 
[| q श्री. यशोधर पद्याकर फणसे ३६/६४९, आझादनगर नं.२, वीरा देसाई रोड, 
अंधेरी (प.) मुंबई -५३ 
१२ श्री. विलास दिनकर शिदे बिल्डिंग नं.३५, प्लॅट 4.409, युरेसन को.हौ.सो. 
ठाकुर व्हिलेज, कांदिवली (पुर्व, मुंबई -१०१ 
१३ श्री. दत्तात्रय शांताराम बी/७०७, साकेत को.ऑ.हौ.सो., कोकणीपाडा, कुरार 
शिरोडकर व्हिलेज, मालाड, मुंबई - ९७ 
१४ श्री. विकास मनोहर कामत १५, श्रीकृष्ण कुटीर, प्लॉट नं. ११७/११८, 
गरोडीया नगर, घाटकोपर (पुर्व) मुंबई -७७ 


KKKKKKKKEK KEK KKK KEK KEK KKK KEK ERKERKEKERKERKEKRR 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


